जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ 
(पाणीपुरवठा) संवर्गातील कनिष्ठ अभियंत्यांच्या दिनांक 
१-१-२०२१ व दि.०१-०१-२०२२ रोजीच्या एकत्रित 
अंतिम ज्येष्ठतासूचीचे शुध्दीपत्रक 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः जिपअ-२०२३/प्र.क्र.२४१/आस्था-४ 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक:- २२ जून, २०२३ 


संदर्भ:-१) शासन परिपत्रक क्रमांकःजिपअ-२०२२/प्र.क्र.१८९/आस्था-४ ,दिनांक १३ सप्टेंबर, २०२२ 
२) विभागीय आयुक्‍त,अमरावती यांचे पत्र क्रमाक विकास/ज्येष्ठतासुची/कावि/१२३५/२०२३, 
दिनांक १५ जून, २०२३ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ ( पाणीपुरवठा ) ( अर्हताप्राप्त) या संवर्गातील कनिष्ठ 


अभियंत्यांची दिनांक १.१.२०२१ व १.१.२०२२ ची एकत्रित अंतिम ज्येष्ठता यादी संदर्भ क्र. १ च्या परिपत्रकान्वये 


प्रसिध्द करण्यात आली आहे. 


२. सदर यादीमध्ये विहित कालावधीत व विहित प्रप्रत्रात माहिती प्राप्त न झाल्याने श्री.इरशाद हुसेन पटेल 


(दिव्यांग - अस्थिव्यंग) sft shape दशरथ चिंतकुटलवार कनिष्ठ अभियंता कनिष्ठ अभियंता ( पाणी 


पुरवठा), जिल्हा परिषद, यवतमाळ यांचे नाव समाविष्ठ करता आलेले नाही. 


३. संदर्भ क्रमांक २ च्या पत्रान्वये विभागीय आयुकत कार्यालयाने श्री.इरशाद हुसेन पटेल ( दिव्यांग - 


अस्थिव्यंग ) आणि श्री.प्रफुलू दशरथ चिंतकुटलवार कनिष्ठ अभियंता यांचे नाव जिल्हा परिषदेतील जिल्हा 


तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ ( पाणीपुरवठा ) ( अर्हताप्राप्त) या संवर्गातील कनिष्ठ अभियंत्यांची दिनांक १.१.२०२१ व 


१.१.२०२२ ची एकत्रित अंतिम ज्येष्ठतामध्ये समाविष्ठ करण्याची विनंती केली आहे. 


४. अंतिम ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द झाळेळी असल्याने सदर शुध्दीपत्रकाव्दारे श्री.इरशाद हुसेन पटेल 


( दिव्यांग - अस्थिव्यंग ) आणि श्री.प्रफुलळ दशरथ चिंतकुटलवार कनिष्ठ अभियंता ( पाणी पुरवठा ) , जिल्हा 


परिषद, यवतमाळ यांची सेवा ज्येष्ठता अनुक्रमे १५६ अ (भाग-१) आणि १५८ अ (भाग-१)मध्ये अनुक्रमांक येथे 


निश्चित करण्यात येत आहे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः जिपअ-२०२३/प्र.क्र.२४१/आस्था-४ 


घ्‌. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२३०६२२१३१३१६०४२० असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


सोबत :- १५६ अ (भाग-१ ) व १५८ अ (भाग-१) 


प्रत, 


Digitally signed by DEEPAK BALKRISHNA RAUT 


नोंद DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=RURAL 
सुधारित DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
वरील ९ सुधा र 1 द प्रपत्र त्र 2.5.4.20=634c9b6f0a78aa8dc2a2cad23e9ebdaBB6eae533288a003232dF 


5192532207, postalCode=400032, st=Maharash' 
BA LKRI H N A RA T serialNum| iber=5 2DEE7 DD608E 1 BF9A63F 1C3E782CDF35FEBBFD44B3C1 
2DB9684B5571AEA49117, -DEEPAK BALKRISHNA RAUT 


2023.06.22 13:17:24 +05'30° 


(दिपक बाळकृष्ण राऊत) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


१. प्रधान सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई 


२. सर्व विभागीय आयुक्त, 


. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, यांना सदरहू ज्येष्ठता सुची शासनाच्या 


संकेतस्थळावरुन उपलब्ध करुन संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या निर्दशनास आणून त्याप्रमाणे पोच विभागीय 
ABTA ST शासनास सादर करण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित 
निवड नस्ती. (ग्रामविकास विभाग/आस्था-४). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः जिपअ-२०२३/प्र.क्र.२४१/आस्था-४ 


अ.क्र कर्मचाऱ्याचे नाव जिल्हा | जन्म दिनांक | शौक्षणिक कनिष्ठ अभियंता । प्रवर्ग | व्यावसायिक शेरा 
परिषद पात्रता पदावरील अर्हता परीक्षा 
नियमित उत्तीर्ण/सुट 
नियुक्तीचा 
दिनांक 
| a | 2 3 8 दु & 9 < 
भाग-१ पदवीधर 
दिव्यांग ( अस्थिव्यंग ) 
दिव्यांग प्रमाणपत्र 
१५६अ | श्री.आय.एच.पटेळ | यवतमाळ | ०१-५-१९८९ | बी.ई | १२-१०-२०१७ | खुला नाही कार्यालयास सादर 
केल्याचा दिनांक 
२०-१२-२०२० 


१५८अ | पी.डी.चिंतकुटलवार | यवतमाळ | २०-४-१९८९ बी.ई. १६-१२-२०१७ | खुला नाही 


